महाराष्ट्र शासन 


राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
गट-अ संवर्गातील विठोषज्ञ व वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या नियतकालिक व 
विनंती बदल्या सन-२०२०. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२०. 


१) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या-१२, 


दि.०७.०७.२०२०. 


२) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या-१२, 


दि.२३.०७.२०२०. 


३) SYA, ToT कामगार विमा योजना,मुंबई यांचे क्र.आयुक्‍त/राकावियो/नियतकालीक 
बदल्या/वै.अ./कार्या क्र.१/५६७९/२०२०, दि.१७.०७.२०२०. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व कलम 84) नुसार राज्य कामगार विमा 


योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ व fastest गट-अ 


संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | गट-अ अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची बदलीचा बदलीने करण्यात 
पदनाम पदस्थापना प्रकार आलेली पदस्थापना 

| . डॉ. एम.व्ही. नाईक, भिषक ear. faa. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
रुग्णालय,औरंगाबाद रुग्णालय, सोलापूर 

२ | डॉ.(श्रीमती) ए.ए.गंगशोट्टीवार, | रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 


निवासी शारीर विकृती शास्त्रज्ञ 


रुग्णालय, नाशिक 


रुग्णालय, ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


अ.क्र. | गट-अ अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची बदलीचा बदलीने करण्यात 
पदनाम पदस्थापना प्रकार आलेली पदस्थापना 
३ | डॉ.एन.जी.बोरगावकर, रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।सेवा दवाखाना 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, सोलापूर सांगली 
४ | डाॉ.(श्रीमतीवैझाली रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
म.व्यवहारे, रुग्णालय, नागपूर रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी औरंगाबाद 
५ | डॉ.एस.एम.वाळूंजकर, वे.प्र.अ.पुणे अंतर्गत | प्रशासकोय । सेवा दवाखाना, 
वैद्यकीय अधिकारी सेवा दवाखाना, चाळीसगाव 
बार्शी 
६ । डॉ. (श्रीमती) आरती were, | वै.प्र.अ. नागपूर प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी अंतर्गत सेवा रुग्णालय, नागपूर 
दवाखाना, चंद्रपूर 
७ डॉ. Mah बसनगार, रा.का.वि.योजना. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रूग्णालय, मुलुंड रुग्णालय, नाशिक 
८ | डॉ.जी.एन.निलपत्रेवार, रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।सेवा दवाखाना 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, जळगाव क्र.२ 
मोहनगनर, पुणे 
९ | St. श्रीमती) एस.एन.पटवे ।रा.का.वि.यो. विनंती सेवा दवाखाना, 
(क्षीरसागर), रुग्णालय, सोलापूर दमानीनगर सोलापूर 
वैद्यकीय अधिकारी 
१० 'डॉ.नंदीमठ पी.आर. सेवा दवाखाना, विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी दमानीगर, सोलापूर रुग्णालय, सोलापूर 
११ | डॉल्रीमती)टी.ए.गवाले, रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, सोलापूर 
मोहनगनर पुणे 
१२ | डाॉ.श्रीमती]एम.एस.मोसलगी, | रा.का.वि.यो. प्रजासकीय =| रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, सोलापूर 
मोहननगर, पुणे 
१३ | डॉल्रीमती)अंजली STAG, | रा.का.वि.यो. प्रशासकीय । रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, ठाणे रुग्णालय, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


अ.क्र. । गट-अ अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची बदलीचा बदलीने करण्यात 
पदनाम पदस्थापना प्रकार आलेली पदस्थापना 
१४ | डॉ.सो.स.लिगाला, रा.का.वि.यो. प्रशासकीय | सेवा दवाखाना, 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, नागपूर हिंगणघाट, वर्धा 
१५ | डॉा.आर.आर.पाटील, रा.का.वि.यो. विनंती (Sa दवाखाना, 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, नाशिक सातपूर जि.नाशिक 
१६ । डॉ.एम.ए.दांडगे, सेवा दवाखाना, विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी सातपूर, जि.नाशिक रुग्णालय, नाशिक 
१७ | डॉ.एम.आर.पाठक,वैद्यकीय । रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, नाशिक 
मोहननगर पुणे 
१८ | डॉ(्रीमती)एस.एन.बानाईत, । रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, सोलापूर 
मोहननगर, पुणे 
१९ | Sioa वासवानी, वैद्यकीय | रा.का.वि.यो. प्रशासकीय ।रा.का.वि.यो. 
अधिकारी रुग्णालय, ठाणे रुग्णालय, पुणे 
२० | डा.स्वधा त्रिपाठी (उपाध्याय), | रा.का.वि.यो. प्रशासकीय । रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, मुलुंड रुग्णालय, नाशिक 
२१ | डॉ.श्रीमती) सरोज जवादे, | रा.का.वि.यो. विनंती रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, नाशिक 
नाशिक अंतर्गत सेवा 
दवाखाना 
अशोकस्तंभ 
२२ | SLUSH. लटपटे, रा.का.वि.यो. विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, नाशिक रुग्णालय,नाशिक 
अंतर्गत सेवा 
दवाखाना अशोकस्तंभ 
23. | डॉल्रीमती)एस.एन.शिदे, रा.का.वि.यो. विनंती रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, वाशी रुग्णालय, 


औरंगाबाद अंतर्गत 
सेवा दवाखाना क्र.३ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


अ.क्र. | गट-अ अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची बदलीचा बदलीने करण्यात 
पदनाम पदस्थापना प्रकार आलेली पदस्थापना 
२४ | ST Rea हिंगे, रा.का.वि.यो. विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय,मोहननगर रुग्णालय, 
पुणे औरंगाबाद 
२५ | STUNG. राठोड, रा.का.वि.यो. विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
सेवा दवाखाना क्र.१ 
वाळूंज 
२६ | डा.श्रीमती)पी.के.पालवदे, ।रा.का.वि.यो. विनंती रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, रुग्णालय, 
औरंगाबाद औरंगाबाद अंतर्गत 
सेवा दवाखाना क्र.१ 
वाळूंज 
२७ | डाॉ.अर्चना तिवारी, रा.का.वि.यो. विनंती । वै.प्रअ. पुणे सेवा 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, नाशिक दवाखाना धुळे क्र.१ 
२८ | डॉ.बी.एन.पावरा, वे.प्र.अ. पुणे सेवा रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी दवाखाना धुळे क्र.१ विनंती । रुग्णालय, नाशिक 
२९ । डा.ए.सी.कानडे, रा.का.वि.यो. विनंती ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, सोलापूर रुग्णालय, वाशी 
३० | डा.एस.एस.आढारी, रा.का.वि.यो. विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, सोलापूर रुग्णालय, नाशिक 
३१ | डॉ.के.जी.मोदी, रा.का.वि.यो. विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
शल्यचिकित्सक रुग्णालय, ठाणे रुग्णालय, मुलुंड 
३२ | SLUR, रा.का.वि.यो. विनंती = | Par दवाखाना 
वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय, खडकेश्वर, 
औरंगाबाद औरंगाबाद 
३३ | डॉ.ए.ए.बन्सोड, सेवा दवाखाना विनंती  ।रा.का.वि.यो. 
वैद्यकीय अधिकारी USHA, रुग्णालय,औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍त झाल्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या / कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त, राज्य 
कामगार विमा योजना, मुंबई यांना सादर करावा व आयुकत, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी 
शासनास सादर करावा. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 
४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रह अवधीत त्यांनी 
नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अज्ञा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती 
“अनुधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 
५. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
विहीत कालावधीत हजर होणार नाहीत. त्यांच्या विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, 
जेणेकरून अधिकारी वेळीच नवीन पदस्थापनेवर हजर होतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१४३०११७९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


° ou=Public Health Department, 
a V | al | ठे postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833 
¢07d32831e4140f3de291d1f40d510d295 


७ 643f, 

R G a d h a i | serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e 
69f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b 
56a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.08.13 14:09:27 +05'30' 


र.र.गढरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक (प्रशासन / वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

४. संबंधित सर्व वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालय, 

५. संबंधित सर्व वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,सोलापूर/औरंगाबाद/पुणे/ठाणे/नाशिक/ जळगाव/ 
धुळे/नागपूर/चंद्रपूर, 

९. सर्व संबंधित विशेषज्ञ गट-अ व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना (आयुक्त, राज्य कामगार विमा 
योजना, मुंबई यांचे मार्फत) 

१०.निवडनस्ती (सेवा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


